सन 2020-29 या वित्तीय वर्षातील अर्थसंकल्पित 


तरतुद वितरीत करण्याबाबत. 
सहायक अनुदान 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.9९/नवि-१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ मार्च, २०२१. 


वाचा:- समक्रमांकाचा दि.१९.०३.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय. 


शुध्दीपत्रक 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ खालील प्रमाणे वाचावा:- 


राज्यातील नगरपरिषदांचा जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे त्याऐवजी सदर नगरपरिषदांना 
सहायक अनुदान देण्यात येते. सन २०२०-२१ करीता या प्रयोजनार्थ अर्थसंकल्पीत निधीपैकी वितरण प्रणालीद्वारे 
प्राप्त झालेले ₹१७७,४५,२०,००० व यापूर्वीचा अवितरीत ₹१०,२२,८०,००० कोटी असे एकूण ₹१८७,६८,००,००० 
सहायक अनुदान संबंधित नगर परिषद/नगरपंचायत/ महानगरपालिका यांना वितरीत करण्याकरीता नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालयास वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३२२१५०२५७२०२५ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sachin Dattatray 


Sahasrabuddhe ~ = ices 
(सचिन द. सहतस्ररबुध्दे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
२. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 
३. सर्व जिल्हाधिकारी. 
४. सर्व मुख्याधिकारी. 


५. महालेखापाल (ले. व अ) महाराष्ट्र -१व २, मुंबई/नागपूर 

६. महालेखापाल (ले.प.) महाराष्ट्र -१व २, मुंबई/नागपूर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे(पूर्वी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

८. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१०. कार्यासन व्यय-३/अर्थसंकल्प-१६/कोषा-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन नवि-४/ कार्यासन नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (नवि-१४). 


